राज्यातील कृषी व यंत्रमाग ग्राहक यांना वीज दरात 
सवलत दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित यांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य (रोखीने) 
सन २०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. पूरमा-२०१९/प्र.क.३६/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - ०५ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ :-१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. १ एप्रिल, २०१९ 
२) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुळे, २०१९ 
३) शासन निर्णय क्र. निधिवी-२०१९/प्र.क्र.२७/ऊर्जा-३, दि. १३ जून, २०१९ 
४) शासन निर्णय क्र. निधिवी-२०१९/प्र.क्र.२७ (१)/ऊर्जा-३, दि. १३ जून, २०१९ 
५) शासन निर्णय क्र. पुरमा-२०१९/प्र.क्र.३६/ऊर्जा-३, दि. २६.०७.२०१९ 
६) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. CE (COMM)/SUBSIDY/No. २५०५१, दि. ०७.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी 
मर्यादितकडून वीज दरात सवलत देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून महावितरण कंपनीस केली 
जाते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस अर्थसहाय याकरिता वित्तीय वर्ष २०१९-२० मध्ये मागणी क्रमांक 
के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१२६१५ या GIANTS, रू.६७१०.०० कोटीची (मूळ अर्थसंकल्पित तरतूद 
रू. ५२१०.०० कोटी व पुरवणी मागणी रू. १५००.०० कोटी) अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


२. उपरोक्त मंजूर तरतूदीच्या अनुषंगाने संदर्भिय शासन निर्णय क्र. ३ व ४ अन्वये महावितरण कंपनीस 
रोखीने रू. ५००.०० कोटी व समायोजनाने रू. १२१९.०० कोटी व संदर्भिय शासन निर्णय क्र. ५ अन्वये 
रु. ६०० कोटी वितरीत करण्यात आलेले आहेत. वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार आता महावितरण 
कंपनीस रू. ७००.०० कोटी रोखीने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कृषी ग्राहक व यंत्रमाग ग्राहक यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वीज दरात दिलेल्या 
सवलतीसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना देय असलेली अर्थसहायाची रक्‍कम 
रू. ७००.०० कोटी (रुपये सातशे कोटी फक्त) रोखीने वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर निधी ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात आला त्याच कारणासाठी खर्च करण्याची दक्षता 
महावितरण कंपनीने घ्यावी. 


३. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, ८०० इतर 
खर्च, (००) (०१) कृषी विषयक व यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण / पारेषण 
अनुज्ञप्तीधारकांना अर्थसहाय्य (२८०१२६१५), ३३ अर्थसहाय्य (कार्यक्रम)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा 
व तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०१९/प्र.क.३६/ऊर्जा-३ 


४. सदर रक्कम अधिदानव लेखा अधिकारी मुंबई यांचेमार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव 
(उर्जा-३) आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून सह सचिव (उर्जा-३), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना मंजूर 
झालेली रक्‍कम रू.७००.०० कोटी (रुपये सातशे कोटी फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांचे नावे स्वतंत्ररीत्या धनादेश काढून वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, २०१९ च्या 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.२ ते १९ मधील अटींची व त्यासोबतच्या TRB Tere अनुक्रमांक १ ते ९ या अटींची 
पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार 
प्रशासकीय विभागाच्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. या लेखाशिर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने 
प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१७/१४६१, 
दि. २७/०९/२०१९ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९६/१९/व्यय-१६, दि. ०५/११/२०१९ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९११०५१५३८३४६६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Nanasaheb 
Rajaram Dhane डळ 
(ना. रा. ढाणे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचाल महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित ,हॉगकाँग 
बँक बिल्डिंग wre ,मुंबई 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे 
मुंबई ४०००५१ 
) सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग १३ ,वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद /विधानसभा, विधानभवन, मुंबई ३२ 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
६) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी,राळेवि/अराप, मुंबई ४००००१ 

अधिदान व लेखा अधिकारी ,अधिदान व लेखा कार्यालय. वांद्रे पूर्व , मुंबई ४०००५१ 

qo) उप सचिव (ऊर्जा-५), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 

११) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४, व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१२) मुख्य विद्युत निरीक्षक ,उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग,३ रा मजला, प्रशासकीय 
इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर मुंबई 

१३) (निवडनस्ती) उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


